सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अधिनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयांतील 
अधीक्षकांची दिनांक १.१.२०१८, दिनांक 
१.१.२०१९ व दिनांक १.१.२०२० 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१४८/सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ मार्च, २०२२ 


वाचा:- समक्रमांकाचे दिनांक १८.६.२०२१ रोजीचे शासन परिपत्रक. 


शुद्धीपत्रक 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांत (मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता) कार्यरत असणा- 
या अधीक्षकांची दिनांक १.१.२०१८, दिनांक १.१.२०१९ व दिनांक १.१.२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची दिनांक १८ 
जून २०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई कार्यालयांतर्गत कार्यरत श्री.श्रीकांत यु.गायकवाड, यांना 
दिनांक १.१.२०१९ रोजी अधिक्षक पदोवर पदोन्नती देण्यात आली असून त्यांच्या नावाचा समावेश दिनांक १.१.२०२० 
रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीत खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. ज्येष्ठता क्रमांक | कर्मचा-याचे नाव / तपशिल सुधारित ज्येष्ठता 
पदनाम क्रमांक 
| नव्याने समाविष्ट श्री.श्रीकांत यु.  « जन्म दि. २८/०६/१९७१ ५६अ 
गायकवाड, «७ शासकीय सेवेतील मुळ नेमणूकीचा 
अधिक्षक दि. १७/०६/१९९६ 
« प्रवर्ग...खुला 


७ अधिक्षक पदावरील जेष्ठतेचा 
दि. ०१/०१/२०१९ 

e नियुक्तीचा मार्ग ..पदोन्नती. 

७ ठौक्षणिक अर्हता...390 

© सेवानिवृत्तीचा दि. ३०/०६/२०२९. 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३०२१५४३३५३५१८ असा आहे. सदर शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, JAYANT SHARAD & 


SAGADE 


(ज. शा. सागडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
(मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/अमरावती/ नागपूर), 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१४८/सेवा-४ 


२) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
3) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई, 
४) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई. 
५) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), मुंबई, 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळे, 
(मुंबई/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/नांदेड/अमरावती/ नागपूर) 
७ सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे, 
८) संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 
९) कार्यासन अधिकारी, आस्थापना-१ /आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१०) निवडनस्ती (सेवा-४). 


ce पल NaC 


पृष्ठ २ पैकी २ 


